मागणी क्रमांक झेड एच-५ लेखाशिर्ष ४७०२ ए०२८, 
शहापूर को.प.बंधारा ता. खामगांव, जि. बुलढाणा. 
(भूसंपादन निधी) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : भूसंपा-२०२३/प्र.क्र. ४२२ /जल-४ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रवारी, २०२४. 


वाचा: १) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१४/ प्र.क्र. ४१/ भाग-१/ अ-४, दिनांक 
०३/११/२०१६, २३/०२/२०१७ व १३/०८/२०१८. 
2) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि. १२/०४/२०२३. 
३) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्र. 
असंलि/ २८९८/ २०२३ , दिनांक २७/१०/२०२३. 


प्रस्तावना: शहापूर को.प.बंधारा ता. खामगांव जि. बुलढाणा या योजनेकरिता संपादीत केलेल्या जमिनीच्या 
भूसंपादन प्रकरण क्र. १२/४७/२००४-०५ मधील एल.ए.आर.क्र. १८२/२०१० या न्यायालयीन प्रकरणी मा. 
दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर), जि. अकोला यांनी दिळेल्या आदेशानुसार वाढीव मोबदला अदा करण्याची 
बाब शासनाचे विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने प्रस्तुत न्यायालयीन प्रकरणात मा. दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या 
greases मा. उच्च न्यायालयात अपील न करण्याबाबत अभिप्राय असल्याने संदर्भीय क्र. 3 येथील 
प्रस्तावावर खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्या आला आहे. 


निर्णय : शहापूर को.प.बंधारा ता. खामगांव जि. बुलढाणा या योजनेकरिता संपादीत केलेल्या जमिनीच्या 
भूसंपादन प्रकरण क्र .१२/४७/२००४-०५ मधील वरील नमुद एल.ए.आर. संदर्भात संदर्मिय अ.क्र. ३ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने व्याजाच्या परिगणनेसह रुपये १.०२ लक्ष (अक्षरी रुपये एक लक्ष दोन हजार फक्त) 
निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन वितरित करण्यात येत आहे. 


अ) वरील प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता अन्य स्त्रोतांकडून निधी उपलब्ध झाला असल्यास याद्वारे 
वितरित करण्यात येत असलेल्या रक्‍्कमांचे आहरण अथवा वितरण करण्यात येवू नये, 

ब) तसेच भूसंपादन प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या वरील निधीची गरज 
नसल्यास, सदर निधी कोणत्याही परिस्थितीत परस्पर अन्य प्रयोजनार्थ वितरित करण्यात येवू 
नये, 

क) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदर रक्‍कम तातडीने शासनाकडे प्रत्यार्पीत करावी, 

ड) निधी वितरणासंबंधीच्या वित्त विभागाच्या संदर्भीय दिनांक १२/०४/२०२३ च्या परिपत्रकामधील 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पाळन करावे. 


२. याद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी (मृद व 
जलसंधारण) यांनी आहरित करुन, त्यांचे अधिनस्त संबंधित अधिकाऱ्यांकडे त्वरेने वितरित करावी. 


३. यावर होणारा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन २०२३-२०२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांक : भूसंपा-२०२३/प्र.क्र. ४२२/जल-४ 


मागणी क्रमांक झेड एच-५, 

४७०२- लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 

(००), (१०१), भूपृष्ठ जल 

(०१) लहान पाटबंधारे, 

(०१) (०२) लहान पाटबंधारे योजना, १०१ ते २५० हे.सि. क्षमता (कार्यक्रम) (४७०२ ए०२८), 
५३, मोठी बांधकामे 


४. वरील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखाकार कार्यालयास सादर करुन त्याच्या 
प्रतिस्वाक्षरित प्रती अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेक्षिक क्षेत्र, नागपूर आणि 
शासनास सादर कराव्यात. 

५. याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, 
मृद व जलसंधारण विभाग यांची राहील व अपर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण 
प्रादेक्षिक क्षेत्र, नागपूर हे सदर बाबींचे समन्वयक प्राधिकारी राहतील. 


६. प्रस्तुत आदेश, प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शाक्‍तींनुसार निर्गमित 
करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२०२१६५४०८२८२६ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार वा नावाने. 


RAJESH 
HEMCHAND BAGDE "नानल 
(रा.हे. बागडे) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 


प्रति, 
१) अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर. 
) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती. 
) उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, (पू.) पं.कृ.वि., जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 
) जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, बुलढाणा. 
५) महालेखापाल (लेख व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, औंरगाबाद/नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/अकोला. 
) कक्ष अधिकारी 15-99), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
८) निवड नस्ती, कार्यासन जल- ४. 
प्रत अग्रेषित, 


Cc WwW AN 


Cc 


G —& 


मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

मा. विरोधी पक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फत संबंधीत लघु सिंचन (जलसंधारण) उपविभागीय अभियंता) 
मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण) यांचे खाजगी सचिव. 

५. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (यांचे स्वीय सहायक) 

६. आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 


०७८ ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


